PM-ABHIM या योजनेच्या SNA Account 
मध्ये राज्य हिळऱ्याचे रु.१०००/- इतका निधी 
जमा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१३२३/प्र.क्र.१२५/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : 09 मार्च, 2023 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ ते सन २०२५-२६ या कालावधीकरीता प्रधानमंत्री आयुष्यमान 
भारत पायाभुत अभियान ही केंद्र पुरस्कृत योजनेस मंजूरी दिलेली आहे. सदर योजनेसाठी केंद्र 
शासनाने सन २०२१-२२ साठी रु.१७४५.०० लक्ष इतका निधी सर्वसाधारण वर्गवारीसाठी मंजूर 
केलेला आहे. तथापि, PM-ABHIM या योजनेसाठी राज्य शासनाकडे केंद्र हिश्यासाठी लेखाशिर्ष 
२२१०-४६३ व राज्य हिछ्यासाठी २२१०-४७२ लेखाशिर्ष उघडण्यात आलेले आहे. तथापि, सन 
२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पिय अंदाजपत्रकामध्ये लेखाशिर्ष उपलब्ध नसल्याने PM-ABHIM 
योजनेसाठी तरतूद करता आलेली नाही. त्यामुळे त्यासाठी जुले, २०२२ च्या अधिवेशनात पुरक 
मागणी प्रस्तावित करण्यात आलेली होती. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये केंद्र शासनाने दिनांक 
०७.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये PM-ABHIM योजनेसाठी केंद्र व राज्याचा हिस्सा दिनांक २०.०७.२०२२ 
Yat Singal Nodal Account जमा न केल्यास केंद्राचा हिस्सा परत घेण्यात येईल असे कळविले 
होते. PM-ABHIM योजनेच्या राज्य हिजड्यासाठी पावसाळी अधिवेशनामध्ये पुरक मागणीद्वारे 
प्रस्तावित केलेला निधी उपलब्ध होईपर्यंत केंद्र हिश्‍श्‍्याच्या समरुप राज्य हिळछछ्याचा निधी राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानातील लेखाशिर्ष २२१०१६६ केंद्र हिस्सा 
रु.१३७६.०० लक्ष व लेखाशिर्ष २२१०-१७५ राज्य हिस्सा रु.९१७.३३ लक्ष असे एकूण रु.२२९३.३३ 
लक्ष इतका निधी सन २०२२-२३ च्या मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून वितरीत करण्यात आलेला 
आहे. PM-ABHIM योजनेसाठी प्रस्तावित केलेली पूरवणी मागणी मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रीय 
नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यक्रमातून खर्च केलेला निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे वळती करण्यात 
येईल, या अटीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात आला होता. PM-ABHIM योजनेच्या केंद्र 
हिळछ्याच्या MAST राज्य हिस्सा वितरीत करण्यासाठी राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानांतर्गत मंजूर 
तरतूदीतून पुनर्विनियोजनाद्वारे निधी वळती करण्यात आलेला होता. तथापि, पुनर्विनियोजनाद्वारे 
निधी वळती करुनही केंद्र शासनाचे SNA Account शी Data Share होत नसल्याने SNA 
Account मधील उलाढाली केंद्र शासनाच्या दृष्टीपथास येत नसल्याने तांत्रिक अडचण निर्माण 
झालेली आहे. त्यामुळे राज्याच्या वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांशी अनौपचारिकरित्या चर्चा केली 
असता, त्यांनी PM-ABHIM योजनेच्या संदर्भातील SNA Account चा Data Share होण्यासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१३२२ /प्र.क्र.१२५/आरोग्य-७ 


रु.१०००/- इतका निधी विभागास वितरीत केलेला असून सदर निधी ट्रेझरीद्वारे मंजूर करुन तो 
PM-ABHIM च्या राज्य हिळछ्याच्या २२१०४७२ या लेखाशिर्षाखाली SNA Account मध्ये जमा 
करण्याबाबत सूचित केले असून त्यानुषंगाने विभागाच्या स्तरावर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्याबाबत सूचित केले आहे. PM-ABHIM या योजनेचा केंद्र हिस्सा व राज्य हिऱ्याच्या निधीचा 
Data Share होण्यासाठी रु.१०००/- इतका निधी वितरीत करण्याबाबतचा झासन निर्णय निर्गमित 
करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

PM-ABHIM योजनेच्या संदर्भातील SNA Account चा Data Share होण्यासाठी 
रु.१०००/- इतका निधी वित्त विभागाने या विभागास वितरीत केलेला असून सदर निधी ट्रेझरीद्वारे 
मंजूर करुन तो PM-ABHIM च्या राज्य IATA २२१०-४७२ या लेखाशिर्षाखाली SNA 
Account मध्ये जमा करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११०१६११५५२११७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAJENDRA ne oe 


ashtra, 
2.5.4.20=b51 2f7ff8b758d60a4598c24a36386a480588 1cbcea8441 


0a43526338ca5896f, 
pseudonym=BE46509D5A30CA 1CB26D006CC1D6A92668C5CF8 
5 


serialNumber=92FCD41 179A2BA99BFFA75CBE0C90685A327C8A 


KUDALE oe 
(राजेंद्र वि. psc ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
3. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
५. अति. संचालक, कु.क. कार्यालय, पूणे 
६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
१२.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


